राष्ट्रीय सेवा योजना 


श्रीमती नवेली देशमुख व श्रीमती अमृता 
करवंदे यांची राज्याचे ग्राम सुधार 
सदिच्छादूत म्हणून नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र. क्र. ५५/१८/ साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: ०६ फेब्रुवारी, २०१८ 


प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने राबविल्या जाणा-या सामाजिक व शौक्षणिक उपक्रमांमध्ये युवकांना 

सहभागी करण्यासाठी आणि शासनाच्या योजनांचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभागातील राष्ट्रीय सेवा योजना या कार्यासनाच्या ग्राम सुधार सदिच्छादूत म्हणून नियूक्ती 
करण्याची घोषणा मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत करण्यात आली होती. त्यासाठी श्रीमती 
नवेली देशमुख व श्रीमती अमृता करवंदे यांची नियुक्‍ती करण्याचा मनोदय विचाराधीन होता 
त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.. 
शासन निर्णय:- 

श्रीमती नवेली देशमुख (सेलिब्रेटी) या सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी असून, सद्य:स्थितीमध्ये 
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या स्वच्छतादूत म्हणून त्या कार्यरत आहेत. त्याचे सामाजिक कार्य युवकांना 
प्रेरणादायी ठरण्यासाठी व श्रीमती अमृता करवंदे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परिक्षा उत्तीर्ण 
केलेली आहे. त्याचा शैक्षणिक प्रगतीची दखल घेवून, शासनाने अनाथ मुलांसाठी १ टक्के जागा राखीव 
ठेवण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे श्रीमती अमृता करवंदे महाराष्ट्रातील युवकांची आणि विद्यार्थ्याचे 
प्रेरणास्थान ठरावे यासाठी श्रीमती नवेली देशमुख व श्रीमती अमृता करवंदे यांची विना मानधन तत्वावर 
ग्राम सुधार सदिच्छादूत म्हणून शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ या वर्षासाठी नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

ग्राम सुधार सदिच्छादूत श्रीमती नवेली देशमुख व श्रीमती अमृता करवंदे यांची व्याख्याने 
आयोजित करणे, विद्यार्थी व युवकांशी संवादाचे कार्यक्रम आयोजित करणे आणि त्या कार्यक्रमामध्ये 
शासनाच्या विविध योजना तसेच या कार्यासनाचा दिनांक २६/९/२०१७ च्या शासन निर्णय नुसार राष्ट्रीय 
सेवा योजनेने हाती घेतलेले उपक्रम व उदिष्टे साध्य करण्यासाठी श्रीमती नवेली carga व श्रीमती 
अमृता करवंदे सहकार्य करतील, त्यांचा प्रवास व निवासाची व्यवस्था करणे इ. जबाबदारी संबधित 
विद्यापीठाची राहील. श्रीमती नवेळी देखमुख व श्रीमती अमृता करवंदे यांच्याशी चर्चा करुन सर्व 
विद्यापीठातील अधीनस्थ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याशी संवादाची, प्रचार व प्रसाराची आणि प्रत्यक्ष ग्राम 
सुधार उपक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी कार्यक्रम समन्वयक, तथा संचालक राष्ट्रीय सेवा योजना 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र. क्र. ५५/१८/ साशि-७ 


यांची राहील. आखणी करण्याची जबाबदारी कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक राष्ट्रीय सेवा योजना 
यांची राहील. राज्य संपर्क अधिकारी तथा fears कार्य अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय कक्ष, 
हे नियंत्रक म्हणून काम पहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२०६१३२४३७७५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Atul Hansraj Salunke 


क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
t (1 a Nn S | a Technical Education Department, postalCode=400001, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b2641 14e5f2ab2d209a59196e3eb37b12d34901b451d6 
26c61¢d53a462c38f25, 


serialNumber=6d891625fcc94630c100902f1 322ae39cead880799 
263a1a29663e9104afe30b, cn=Atul Hansraj Salunke 
Date: 2018.02.06 13:32:00 +05'30' 


(डॉ. अतुल हं. साळुंके) 
राज्य संपर्क अधिकारी/ विशेष कार्य अधिकारी. 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (उवतंशि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (उवतंशि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री (उवतंशि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. अमुस (उवतंशि) यांचे स्वीय सहायक 
७. सर्व अकृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु 
८. संचालक उच्च शिक्षण, पुणे 
९. संचालक (व्यवसाय शिक्षण) संचालनालय, मुंबई 
१०.संचालक (प्रशिक्षण) संचालनालय, मुंबई 
११.संचालक तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१२.सर्व अकृषि विद्यापीठाचे कुलसचिव 
१३.सर्व सहसंचालक, उच्च शिक्षण / व्यवसाय शिक्षण व प्रशिण/तंत्र शिक्षण 
१४.सहसंचालक, शिक्षण संचालनालय , उच्च शिक्षण, पुणे 
१५.सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१६.संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 
१७.उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व सह सचिव/उपसचिव 
१८.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


